सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र 
लाभार्थ्यांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त 
व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त सहा 
शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला शिधाजिन्नस 
संच “आनंदाचा शिधा” वितरण करण्याबाबतची 
कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२४/प्र.क्र.३/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-२०१५/प्र.क्र.१००/नापु-२२, दिनांक २४ जुले, २०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांक राभादु-१०१७/प्र.क्र.७०/नापु-३१, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-२०२३/प्र.क्र.५०/नापु-२२, दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 
४) शासन निर्णय क्रमांक अधापु-२०२४/प्र.क्र.३/नापु-२२, दिनांक ११ जानेवारी, २०२४ 


परिपत्रक :- 

विभागाच्या संदर्भाधीन दि.११.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा 
अधिनियम, २०१३ अंतर्गत राज्यातील लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील अंत्योदय अन्न 
योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व 
जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील 
(एपीएल) केशरी शोतकरी शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त (दि.२२.०१.२०२४) 
व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त (दि.२९.०२.२०२४) १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल व 
प्रत्येकी अर्धा किलो या परिमाणात रवा, चनाडाळ, मैदा व पोहा असे ६ शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेले 
शिधाजिन्नस संच “आनंदाचा शिधा” दि.२२.०१.२०२४ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीत ई-पास 
प्रणालीद्वारे र १००/- प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


त्यानुषंगाने पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधाजिन्नस संचांचे वितरण करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे 
सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१. राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच 
औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी 
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) होतकरी शिधापत्रिकाधारकांना १ fst साखर, १ लिटर 
खाद्यतेल व प्रत्येकी अर्धा किलो या परिमाणात रवा, चनाडाळ, मैदा व पोहा या ६ शिधाजिन्नसांचा 
समावेडा असलेला १ शिधाजिन्नस संच प्रति शिधापत्रिका ई-पॉस प्रणालीद्वारे प्रति संच = १००/- या 
दराने वितरीत करावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२४/प्र.क्र.३/ना.पु.२२ 


२. जिल्हानिहाय पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस संचांच्या संख्येचे विवरणपत्र सोबत जोडलेले 
आहे. सदर संख्येच्या मर्यादेत जस्ट युनिव्हर्सल प्रा.लि. व इंडो अलाईड प्रोटीन Hoe प्रा. लि. यांनी 
शिधाजिन्नस संच संबंधित तालुका गोदामांपर्यंत विहित मुदतीत पोहोचवावेत. 


३. गोदामात येणारी शिधाजिन्नस आवक तसेच रास्त भाव दुकानात पाठवण्यात येणारे शिधाजिन्नस 
यांची नोंद online पद्धतीनेच ठेवणे आव्यक आहे. त्यानुसार AePDS पोर्टलवर योग्य त्या नोंदी 
घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


४. जिल्ह्याकरीता आवशयक असणारे पुरवठादाराकडून प्राप्त होणारे शिधाजिन्नस तालुका 
गोदामांमध्ये व्यवस्थितरीत्या उतरवून घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य 
वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांची राहील. शिधाजिन्नस उतरविण्याकरीता येणाऱ्या हमाली खर्चाचे 
प्रदान विभागाकडून करण्यात येईल. त्यानुषंगाने सदर देयके वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांना सादर 
करण्यात यावीत. 


५. शिधाजिन्नस संचात समाविष्ट शिधाजिन्नस खराब न होण्याची/ खाण्यास अयोग्य होण्याची मुदत 
(expiry date) साखर,चना डाळ, पोहा,खाद्यतेल याकरीता कमीतकमी ४ महिन्यांची असल्याची व मैदा 
व रवा याकरीता कमीतकमी ३ महिन्यांची असल्याची खात्री करूनच पुरवठादाराकडून शिधाजिन्नस संच 
स्विकारण्यात यावेत. 


६. शिधाजिन्नस संचात समाविष्ट शिधाजिन्नस "554। मानकाची पूर्तता करीत असल्याचे NABL 
अधिकृत प्रयोगशाळेचे प्रमाणपत्र पुरवठादाराकडून प्राप्त करुन घेऊन तद्‌नंतरच शिधाजिन्नस संच 
स्विकारण्यात यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत निकृष्ट दर्जाचे शिधाजिन्नस / शिधाजिन्नस संच स्वीकारले 
जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. 


७. पुरवठादाराकडून तालुका गोदामात शिधाज़िन्नस संच प्राप्त झाल्यावर, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांनी स्वत: अथवा तहसिलदार यांच्यापेक्षा कमी 
दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून शिधाजिन्नस संचाची पुरवठादाराच्या प्रतिनिधीसमोर 
याहच्छिकपणे (randomly) नमुने गोळा करावेत. सदर नमुन्यांची NABL अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणी 
करावी. सदर तपासणीअंती नमुना विहित निकषांची पुर्तता करीत नसल्याचे आढळल्यास, 
पुरवठादारास तात्काळ अवगत करून संबंधित शिधाजिन्नस संचाचा साठा (Lot) बदलून घेण्याबाबत 
कार्यवाहीकरावी. 


८. सदर शिधाजिन्नस संच प्रति संच ₹१००/- या दराने वितरीत करावयाचे आहेत. सदर विक्रीपोटी 
प्राप्त होणारी रक्‍कम रास्तभाव दुकानदारांनी मार्जिन वजा करुन उर्वरित रक्‍कम जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी / उप नियंत्रक यांच्याकडे शिधाजिन्नस संचांच्या वितरणानंतर 
७ दिवसांत जमा करावी. सदर शिधाजिन्नस संचांची विक्री करण्याकरिता संदर्भाधीन दिनांक ४ सप्टेंबर, 
२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार रास्तभाव दुकानदारांना मार्जिन देय राहील. तसेच 
शिधाजिन्नस संच वितरणाचा कालावधी विचारात घेता, एका महिन्याच्या कालावधीत संपूर्ण शिधाजिन्नस 
संचांचे वितरण करण्याबाबत रास्तभाव दुकानदारांना आपल्या स्तरावरून सूचित करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अ' धापु-२०२४/प्र.क्र.३/ना.पु.२२ 


९. जिल्ह्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी 
महाराज जयंतीनिमित्त वितरीत करावयाच्या शिधाजिन्नस संच "आनंदाचा शिधा” योजनेचा लाभ 
सुनिश्चित करण्याकरीता, या योजनेबाबतची जनजागृती करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांनी करावी. 


१०. जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ उप नियंत्रक यांनी त्यांच्या 
जिल्ह्याकरिता प्राप्त व वितरीत होणाऱ्या शिधाजिन्नस संचांची माहिती शासनास वेळोवेळी उपलब्ध 
करुन द्यावी व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


११. प्रस्तुत शिधाजिन्नस संचांच्या खरेदीसाठी जस्ट युनिव्हर्सल प्रा. लि. व इंडो अलाईड प्रोटीन 
फुड्स प्रा. लि. यांच्याशी केलेल्या करारनाम्यास मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव यांना कळविण्यात आले आहे. 


१२. जस्ट युनिव्हर्सल प्रा. लि. व इंडो अलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि. यांनी शासनास पुढील 
मुक््याबाबतची माहिती दररोज napur.mhpds@mah.gov.in या s-A वर तसेच वित्तीय सल्लागार व 
उपसचिव यांना सादर करावी :- 


अ) शासनाने विहीत केलेल्या ठिकाणी (ठिकाणांच्या नावांसह) पोहोच Hots शिधाजिन्नस संच. 


ब) निविदाधारकाकडे / इंडो अलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि. / जस्ट युनिव्हर्सल प्रा. लि. 
यांच्याकडे शिल्लक राहिलेले शिधाजिन्नस संच. 


१३. उपरोक्त कार्यपद्धतीनुसार सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करावी. सदर कार्यवाहीमध्ये कोणत्याही 
प्रकारे कसूर झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०११२१९३०१६५९०६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJASHREE RAHUL SARANG 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Maharasht! 
2.5.4.20=5c072530c0f2940404764b5dc00127bb99ecf946643 1dclala4 
123b229e410, 


pseudonym=EF410FCE8A04397AF58104732925FB8E9764448E, 
RA H U | SA RA N G jalNumber=2B9A36FAE4EC39263A2A8DF78B48FC28B92B 165E239 

815BOCDCEF1A4B5928579, RAJASHREE RAHUL SARANG 

De 2024.01.12 19:29:15 +05'30' 


(राजश्री सारंग) 
शासनाच्या उप सचिव 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) 
) 


3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२४/प्र.क्र.३/ना.पु.२२ 


५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


) 
) 
) सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
) 
) 


ae 


£58) 


GS 


सर्व मंत्रालयीन विभाग 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१० सर्व जिल्हाधिकारी 
११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 
१२) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
१३) सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१४) वित्तीय सछ़लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१५)सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 
१६) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१७)सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
१८)सर्व कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१९) सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई 
२०)सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई 
२१)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


won 


२२) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

23) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२५)महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

२६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

२७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

२८)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 

२९) सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 

30) fed विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

39) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

३२) जस्ट युनिव्हर्सल प्रा.लि, क्र.१०१/१, १०१/२, १०२ कापसी बुद्रुक, ता.कामटी, जि.नागपुर- 

४४११०४. 

३) इंडो अलाईड प्रोटीन फुड प्रा. लि., गेट क्र.३३/२डी/२ई, महाळुंगे, चाकण, पुणे-४१०५०१. 
४)निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२४/प्र.क्र.३/ना.पु.२२ 


जस्ट युनिव्हर्सल प्रा.लि. यांनी पुरवठा करावयाच्या जिल्ह्यांची व 


शिधाजिन्नस संचांची संख्या 
परिशिष्ट -1 
पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस संचांची 
संख्या (मागणीच्या प्रमाणात) 
1 Nashik 798705 
2 | Sangli 389773 
3 Chhatrapati 549117 
Sambhajinagar 
14 | Jalna 338669 
5 | Nanded 548285 
6 | Parbhani 301289 
7 | Latur 395778 
1 8 | Hingoli 205502 
9 Amravati 540306 
10 | Washim 241547 
11 | Akola 321081 
12 | Buldana 468566 
13. | Yavatmal 555150 
14 | Nagpur DSO 416186 
15 | Nagpur FDO 383472 
16 | Wardha 276053 
17 | Bhandara 232910 
18 | Gondia 233035 
19 | Chandrapur 401487 
20 | Gadchiroli 209445 
Total 7806356 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अधापु-२०२४/प्र.क्र.३/ना.पु.२२ 


इंडो अलाईड प्रोटीन फुड प्रा. लि. पुरवठा करावयाच्या जिल्ह्यांची व 
शिधाजिन्नस संचांची संख्या 


परिशिष्ट-2 


पुरवठा करावयाच्या शिधाजिन्नस संचांची 
संख्या (मागणीच्या प्रमाणात) 
1 | A Region Parel 127895 
2 | D Region Andheri 168714 
3 | E Region Wadala 410495 
| 4 F Region Thane 629626 
5 | G Region Kandivali 228436 
| 6| Thane 151076 
7 | Palghar 382837 
| 8| Raigad 411078 
z=) Ratnagiri 251214 
10 | Sindhudurg 149440 
11 | Dhule 292710 
12 | Jalgaon 596572 
13 | Nandurbar 275337 
14 | Ahmadnagar 658460 
15 | Pune DSO 556913 
16 | Pune FDO 317010 
17 | Solapur DSO 373056 
18 | Solapur FDO 109536 
19 | Kolhapur 533859 
20 | Satara 395128 
21 | Beed 466506 
22 | Dharashiv 284044 
Total 7769942 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


